श्री. प्रमोद विठ्ठल सुर्यवंशी, उपशिक्षणाधिकारी व 
तत्सम,महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), 
गट-ब यांचे बदली आदेश रद्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी ३९१८/प्र. क्र.८७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० जून, २०१८ 
वाचा 
शा. शि. व क्री. वि., शासन आदेशा क्र. STAT ३९१७/प्र.क्र. ४६/प्रशा-२ दिनांक १७.०३.२०१७ 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२ 
दिनांक ०९.०४.२०१८ 
शा.शि.व क्रि.वि., शासन निर्णय क्र. बदली-३११८/प्र.क्र.१४/प्रश्‍ा-२, दिनांक १६.०४.२०१८ तसेच 
शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक, दिनांक २०.०४.२०१८ व दिनांक २५.०४.२०१८ 
४) शा.शि.व.क्रि.वि., शासन आदेशा क्रमांक बदली ३११८/प्र.क्र.८७/प्रशा-२ दिनांक १८.०५.२०१८ 


A 


rr 


शासन आदेडा- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०१८ रोजी तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे sires संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये निर्गमित करण्यात आळे आहेत. सदर 
आदेशामधील अनुक्रमांक १० येथे श्री. प्रमोद विठ्ठल सुर्यवंशी यांच्या नावाचा समावेश आहे. 

२. श्री. प्रमोद विठ्ठल सुर्यवंशी, गटशिक्षणाधिकारी पं. स. दारव्हा, जि. यवतमाळ, यांची दिनांक १८.०५.२०१८ 
रोजीच्या बदली आदेशान्वये उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ) जि. प. नांदेड या पदावर करण्यात आलेली बदली रद्द 
करण्यात येत आहे. 

३. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर संबंधधित अधिकारी व नियंत्रण अधिकारी यांना तातडीने 
कळवावे व त्याबाबचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. सदर आदेशा "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधील नियम ४(४)(दोन) व नियम ४ (५) मधील तरतूदीस अनुसरून 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लगत वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 

आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२९११२५०६४०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 

करुन काढण्यात येत आहे. Ravindra 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Pralhad Ate 


(र. प्र. आटे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ/नांदेड 
३) सर्व संचालक 
पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा देशा क्रमांकःबदली-३ ११८/प्र. क्र.८७/प्रशा-२ 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद/अमरावती 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ. / माध्य.), जि. नांदेड/यवतमाळ 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड/यवतमाळ 
संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍ताळलयामार्फत) 


प्रत माहितीस्तव, 
१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
२) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती, प्रशञा-२ 


to} 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


